Reg. No . NPCITY/ 236/ 2018 - 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १७ ] 


गुरूवार ते बुधवार , मे १०-१६ , २०१८/ वैशाख २०- २६ , शके १९४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २४ एप्रिल, २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ .. 


क्रमांक टिपीएस- २४१७ - ५९६- प्र . क्र . १०४ - २०१८ - नवि- ९ . 


ज्याअर्थी, मोवाड शहराची सुधारित + वाढीव क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१( १ ) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०० -९०८ - प्र. क्र .१ - २००० 
नवि-९ . दि . २४ -०१- २००२ अन्वये मंजर झालेली असन सदर विकास योजना दि . ०२ -०३- २००२ पासन अंमलात आलेली आहे. 
भागाची विकास योजना शासन नगर विकास अधिसचना क्र . टिपीएस- २४०० -९०८ - प्र. क्र .१ - २००१- नवि- २ दि . 

अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०० - ९०८ - प्र .क्र . १ - २००१ - नवि-९ , दि . २८ - ११ - २००२ रोजी मंजूर असून ती 
दि . ०५- १२- २००२ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे मोवाड येथील नगर भूमापन क्र . १२३१ , १२३२ , १२३४ , १२३५ व १२३६ या जमिनीपैकी ० .५६ 
हेक्टर क्षेत्र “ आरक्षण क्र . ३० फायर बिग्रेड व रहिवास ” यासाठी आरक्षित आहे . ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, मोवाड नगर परिषद, मोवाड यांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १२ , दि . १३- १०- २००५ नुसार , उक्त जमीन “ टाऊन हॉल ” साठी नामाभिधान करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे 
( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील , प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दि . ०५-१२- २००२ ची विकास 
योजना मंजूरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 
ना -एक- अ-१-(१५३७). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १०-१६, २०१८/ वैशाख २०- २६, शके १९४० 


उक्त विकास योजना मंजुरीची दि . ०५ - १२- २००२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


____ मौजे मोवाड येथील नगर भूमापन क्र . १२३१ , १२३२, १२३४ , १२३५ व १२३६ या जमिनीपैकी ०. ५६ हेक्टर क्षेत्रावरील आरक्षण क्र . ३० फायर 
बिग्रेड व रहिवास वापराचे नामाभिधान नकाशात दर्शविल्यानुसार “ टाऊन हॉल ” म्हणून खालील अटीस अधिन राहून करण्यात येत आहे . 
अट क्र . १ . - जागेवर टाऊन हॉलचा विकास करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे ना -हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , मोवाड नगर परिषद , मोवाड, जिल्हा नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार , 
अवर सचिव , 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai-400 032. Date the 24th April, 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . — 


No . TPS -2417-596 -CR-104-2018- UD-9. 


Whereas,the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 2400 - 908 - CR - 1 -2000 -UD -9 , dated 
24 -01 - 2002 has partly sanctioned the revised + additional area developpment plan for the Mowad City which came into force with 
effect from dated 02 -03 -2002 and excluded part of the Revised Development Plan has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No. TPS -2400 -908-CR-1 -2001 - UD- 9, dated 28- 11- 2002 which came into force with 
effect from dated 05 - 12 -2002 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 31 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) ; 


And whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 0 . 56 Hectare, out of landsbearing CTS Nos. 1231, 1232 , 
1234 , 1235 and 1236 ofMouje Mowad is designated “ Site No. 30 Fire Brigade & Residential ” (hereinafter referred to as “ the said 
Land ” ) ; 


And whereas , the Mowad Municipal Council , Mowad being the Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said 
Planning Authority " ), vide its General Body Resoution No . 12 , dated 13-10 -2005 has resolved to designate the said land as 
“ Town Hall ” and after following the due procedure laid down in sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act, and submitted the 
same to the Government, for its final sanction, ( hereinafter referred to as “ the said Modification Proposal ") ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune , 
the Government is of the opinion that the proposed modification should be sanctioned with some condition ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १० - १६ , २०१८/ वैशाख २०-२६, शके १९४० 


३ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act,theGovernment 
hereby, sanctions the said Modification Proposal of the said land and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
05- 12 -2002 as follows ; 


___ “ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 05- 12 - 2002 sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry. — 


ENTRY 


“ Designation of the land admeasuring about 0.56 Hectare out of landsbearing CTS Nos. 1231, 1232 , 1234 , 1235 & 1236 of 
Mouze Mowad is changed from “ Fire Brigade & Residential ” (site No. 30 ) to “ Town Hall ” ( site No. 30 ) as shown on the plan , 
subject to the condition mentioned below . 


Condition . — No Objection Certificate from Collector,Nagpur shall be obtained before the development of Town Hall." 


A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the office of the 
Mowad Municipal Council, Mowad Dist. Nagpur, during office hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Govt. web site www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M . PAWAR, 


Under Secretary 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ . 


__ अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
कन्हान-पिपरी नगर परिषद क्षेत्रात प्रारूप विकास योजनेचे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 

१९६६ चे कलम २६ अन्वये प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक १२४ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, कन्हान -पिपरी नगर परिषद विशेष सभेचे ठराव क्र . ६ ( अ ), दि . १९ -०१- २०१६ अन्वये दिलेल्या मंजुरी नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नगर परिषदेच्या मूळ हद्दी अंतर्भूत 
मौजा -पिपरी व सिहोरा या क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , 
दिनांक ११- ०८ - २०१६ व दैनिक लोकमत नागपूर तसेच दैनिक नवभारत नागपूर वृत्तपत्रात दिनांक ०३- ०८ - २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २४ अन्वये नेमलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी उपरोक्त क्षेत्रात 
विद्यमान जमीन वापर नकाशा नगर परिषद कन्हान -पिपरी ला दिनांक ०५- १२- २०१६ रोजी हस्तांतरित केला आहे , आणि प्रारूप विकास योजना 
दिनांक ०४ -०४ - २०१८ रोजी कन्हान -पिपरी नगर परिषदेस कलम २६ खाली प्रसिद्ध करण्यासाठी सादर केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कन्हान-पिपरी नगर परिषदेचेविशेष सभा दिनांक १०-०४ -२०१८ , ठराव क्र . ०१ अन्वये कन्हान-पिपरी नगर परिषदेने प्रारूप 
विकास योजना व अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये प्रसिद्धीकरणास मंजुरी दिली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २६( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नकाशा नगर परिषद , कन्हान 
पिपरी सूचित करते की , कन्हान-पिपरी नगर परिषद क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना व अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे . ज्याकरीता राजपत्रात 
नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून साठ ( ६० ) दिवसांच्या कालावधित जनतेकडून सूचना/ आक्षेप मागविण्यात येत आहेत . सूचना / आक्षेप मुख्याधिकारी, नगर 

लियीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पोहचणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्राप्त सूचना/ आक्षेपावर 
सदर विकास योजना शासनाकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३० अन्वये अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी त्यावर 
आवश्यक तो विचार होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १० -१६, २०१८ / वैशाख २० -२६, शके १९४० 


तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) अन्वये वरील नमूद प्रारूप विकास योजना व अहवालाची प्रत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
जनतेस निरीक्षणासाठी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून साठ ( ६० ) दिवसांसाठी खालील कार्यालयात उपलब्ध असेल . 

१. मुख्याधिकारी , नगर परिषद कार्यालय , कन्हान -पिपरी . 
२. सहाय्यक संचालक , नगर रचना , शाखा कार्यालय , प्रशासकीय इमारत क्र . ०१, दुसरा माळा, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर . 


( 3792 ), 
नगर परिषद , कन्हान -पिपरी . 


कन्हान पिपरी : 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 


HTI 9 -31 (71. f . g .), 7 . STI . PT., 37. 55 . 10 . 


BY PRESIDENT, NAGAR PARISHAD 


Publication ofDraft Development Plan of Nagar Parishad Kanhan - Pipri U /s 26 ofMaharashtra Regional and 

Town Planning Act, 1966 No. D . D . P . Kanhan - Pipri/sec 26 - Publication . 


No. 124 -2018 . — 


Whereas, in consonance with the Resolution No. 6 (a ), dated 19 -01-2016 passed by the General Body Nagar Parishad 
Kanhan -Pipri , Dist . Nagpur, has declared its intention to Prepare the Development Plan of Kanhan - Pipri, Nagar Parishad 
Distt .Nagpur in Maharashtra Govt.Gazette Part 1- A Nagpur Divisional Supplementary on dt. 11-08 - 2016 and Daily News paper 
Navabharat Nagpur on dt. 03 -08 - 2016 and Daily News paper Lokamat, Marathi Nagpur on dt. 03- 08 -2016 in pursuance of the 
power conferred by Sub - section ( 1) of Section 23 of theMaharashtra Regional And Town Planning Act, 1966 . 


And Whereas, the Town Planning Officer appointed under Section 24 of the said Act has prepared & submitted the Existing 
Land use map ofNagar Parishad, Kanhan -Pipari, Dist.-Nagpur on dated 05 - 12 - 2016 & submitted Draft Development Plan of Nagar 
Parishad , Kanhan -Pipri on dt. 04 -04- 2018 . 


And Whereas, the General Body ofNagar Parishad , Kanhan - Pipri, Dist-Nagpur vide Resolution No. 1 , dt. 10 - 04 - 2018 has 
approved the Draft Development Plan of Kanhan - Pipri, Nagar Parishad for publication under Section 26 of the said Act. 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of Section 26 of the said Act, and of all other 
powers enabling in this behalf Nagar Parishad , Kanhan - Pipri hereby give notice that the Draft Development Plan of Nagar 
Parishad , Kanhan -Pipri along with its report have been prepared and published under Section 26 of the said Act, for which 
objections or suggestions are invited from the public for a period of 60 (sixty ) days from the publication of this notice in the 
OfficialGazette, the objection or suggestions shall reach to Chief Officer, Nagar Parishad , Kanhan -Pipri, Dist. Nagpur during 
office hours on working days so as to consider these a mebefore submitting the said plan to the Government for final sanction 
under Section 30 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Further, in pursuance of sub - Section (1 ) of Section 26 of the said Act, copy of aforesaid DraftDevelopment Plan alongwith 
its report are available for inspection for public during office hours on all working days at the following offices for a period of60 
( Sixty ) days form this notice . 


1. Chief Officer,Nagar Parishad,Kanhan - Pipri, Dist . Nagpur. 


2 . Assistant Director of Town Planning, Branch Office, 2nd Floor Administrative Building No. 1, Civil Lines, Nagpur. 


( Illegible), 


Kanhan -Pipri : 


Nagar Parishad , Kanhan - Pipri. 


Dated 17th April 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १०- १६ , २०१८/ वैशाख २० - २६ , शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


गुरूवार , मे ३, २०१८ / वैशाख १३ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ९३. 

निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


नमुना- १ 
(नियम ३ पहा) 
निवडणुकीची सूचना 


क्र . कक्ष १७- अका - सानि - कावि- ३१६- २०१८ . 


याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , 


( १) ११- भंडारा- गोंदिया लोकसभा मतदार संघातून एक लोकसभा सदस्याकरीता निवडणूक घ्यावयाची आहे . 

( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला, निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी, भंडारा तथा 
सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे गुरुवार , दिनांक १० मे २०१८ पर्यंत कोणत्याही दिवशी ( सार्वजनिक सुट्टी व्यतिरिक्त ) सकाळी ११ - ०० 
ते दुपारी ३- ०० वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय , भंडारा येथील परिषद कक्ष येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी , ११ - भंडारा- गोंदिया 
लोकसभा मतदार संघ यांचे कार्यालयात दाखल करता येतील . 


(३ ) नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील . 


( ४ ) नामनिर्देशन पत्राची छाननी शुक्रवार , दिनांक ११ मे २०१८ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय , भंडारा येथील परिषद 
कक्ष येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी , ११- भंडारा- गोंदिया लोकसभा मतदार संघ यांचे कार्यालय येथे करण्यात येईल . 


(५ ) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराला किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा निवडणूक 
प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिका-यास त्याच्या कार्यालयात सोमवार , दिनांक १४ मे २०१८ रोजी दुपारी 
३- ०० वाजेपर्यंत देता येईल . 


ना . - एक - अ - २ ( १५३७ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १० -१६, २०१८/ वैशाख २०- २६ , शके १९४० 


( ६ ) निवडणूक लढविली गेल्यास सोमवार , दिनांक २८ मे २०१८ रोजी सकाळी ७ - ०० ते सायंकाळी ६ - ०० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात 
& c . 


HERT : 
दिनांक ०३ मे २०१८ . 


अभिमन्यू काळे , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी . 
११- भंडारा- गोंदिया लोकसभा मतदार संघ तथा 

जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


HTT 9-34 (37841.) (71.69 .g.). 4 . II.2 ., 31 . $5 . 98 . 


BY RETURNING OFFICER & COLLECTOR 


FORM - 1 
( See Rule 3 ) 


Notice of Election 


No. D - 17 - By Ele - AK -Notice -WS - 316 - 2018 . — 


Notice is hereby given that 

(1 ) An Election is to be held of a Member to the House of the People in the 11 -Bhandara -Gondia Parliamentary 
Constituency. 

(2) Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposers to the Returning Officer, 11 
Bhandara -Gondia Parliamentary Constituency or Sub -Divisional Officer, Bhandara and Assistant Returning Officer at 
the office of the Returning Officer, 11 - Bhandara -Gondia Parliamentary Constituency , Conference Hall, Collectorate , 
Bhandara between 11-00 A .M . and 3-00 P .M . on any day (other than public holiday) not later than Thursday, 10 May 
2018 . 

(3 ) Forms of Nomination papermay be obtained at the place and time aforesaid . 

(4 ) Nomination paper will be taken up for scrutiny at 11 -00 A .M . on Friday, 11th May 2018 at the Office of the 
Returning Officer, 11 - Bhandara -Gondia Parliamentary Constituency, as in (2 ) above. 

(5 ) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election 
agent (who has been authorized in writing by the candidate to deliver it ) to either of the officers specified in paragraph (2 ) 
above at his office before 3 P .M . on Friday, 11th May 2018 . 

(6 ) In the event of the election being contested , the poll will be taken on Monday, 28th May 2018 between the 
hours of 7 A . M . and 6 P .M . 


Bhandara : 
Dated the 3rd May 2018 . 


ABHIMANYU KALE , 

Returning Officer, 
11 -Bhandara -Gondia Parliamentary Constituency & 

Collector, Bhandara . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENTPRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


